राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील 
अपर आयुक्त (गट-अ) या संवर्गामध्ये 
पदोन्नती व पदस्थापना देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक:- इएसटी-२७१९/प्र.क्र.७०/राउशु-१, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २८ एप्रिल, २०२०. 
शासन आदेश- 


राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील सह आयुक्‍त (गट-अ) (वेतनश्रेणी एस-२५: ७८,८००- 
२,०९,२००) या संवर्गातून अपर आयुक्‍त, (गट-अ) (वेतनश्रेणी एस-२७: १,१८,५००-२,१४,१००) या 
संवर्गामध्ये पदोन्नती देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या सन २०१९-२० च्या निवडसूचीमधील 
अधिकारी श्रीमती तनुजा सुरेश दांडेकर यांना अपर आयुक्‍त, (गट-अ) या संवर्गात पदोन्नती देण्यात 
येत आहे. पदोन्नतीनंतर त्यांची पदस्थापना आयुक्‍त, WI] कार्यालयातील अपर आयुक्त, राज्य 
उत्पादन शुल्क या पदावर करण्यात येत आहे. 


२. सदर पदोन्नती ही, निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात, सेवाज्येष्ठतेनुसार व मा.सर्वोच्च 
न्यायालयातील विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ मधील निर्णयाच्या अधीन राहून देण्यात 
येत आहे. 


३. हे Wea तात्काळ अंमळात येतील. सदर अधिकार्‍याने, त्यांना देण्यात आलेल्या 
पदोन्नतीनंतरच्या पदस्थापनेच्या पदावर तात्काळ हजर होउन, पदाचा कार्यभार घ्यावा. 


सदर BST महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२००४२८१५४२२९५४२९ असा आहे. हा आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by YUVRAJ BAYAJI AJETRAO 
DN: c=IN, 


2.5.4.20=a34e563dd43e83b04db3eb31230d59c1af4b6 
29ee6c 1 f1 3e338b0ccd5 1689af, postalCode=400032, 


BAYA | treet=MANTRALAYA/MUMBA\, ' 
serialNuml ber=c01c962d08bd39997d4c4d6e7e 1 9f8acf 
1d 1a5c4dd2b9a00977369607bbt 

DEPARTMENT, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
AJ ETR AO YUVRAJ BAYAJI AJETR 

Date: 2020.04.28 17:26:43 +05'30' 

(यु. ब. अजेटराव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 

) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३) प्रधान सचिव, wey यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व नागपूर 


शासन आदेश क्रमांकः इएसटी-२७१९/प्र.क्र.७०/राउश्ु-१, 


६) सर्व विभागीय उप आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क. 

७ अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८) कार्यासन अधिकारी, राउशु-२ व ३, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 


९) संबंधित अधिकारी. 
१०) निवडनस्ती. 


KKKKKKKKK 


पृष्ठ २ पैकी २ 


